RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २१ ]] 


गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१ ९ / जेष्ठ २-८ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १६, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एकत्री / दु.एस.आर. ९ २/ रायगड / २०१९ /१०४४.- मौजे लिपणी, ता . म्हसळा, जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना, 
दिनांक ९ जून १९ ८८ चे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग -१ यात पानांक क्र . ५४८ मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाली होती. सदरचेमंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक ९ ० 
गट नं . १७४ अ , ब व खाते क्रमांक १२ गट नंबर १७५ खाते क्रमांक २१ गट नंबर १७७ खाते क्रमांक १६ गट नंबर १७८ खाते क्रमांक ११४ गट 
नंबर १८० खाते क्रमांक ९२ गट नंबर १ ९ २ यामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांनी 
मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२(१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक ३१ जानेवारी २०१८ रोजी 
पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गांवी तलाठी व तहसील कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी प्रसिद्ध 
केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही . सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १ ९४७ च्या कलम ३२ पोट -कलम (३ ) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण 
प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ९०,१२,२१,१६,११४,९ २ व गट नंबर १७४ अ,ब, १७५,१७७,१७८,१८०,१ ९ २ मध्ये फेरफार करून 
योजना व गटाच्या नकाशामध्ये दुरुस्तीचा मसुदा कायम करीत आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १८ मार्च २०१ ९ . 


शाम खामकर , 
उप संचालक , भूमि अभिलेख , 

कोकण प्रदेश, मुंबई. 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९/ ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 

उप संचालक , भूमि अभिलेख , कोकण प्रदेश , मुंबई यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक एकत्री / दु.एस.आर . १०३/ रायगड / २०१९.- मौजे आवास, ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम 
करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक १६ जुलै, १९ ८७ रोजीचे महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र भाग -१ पान क्र . ७१९ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे 
मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक १०८ येथील जुना गट नंबर ४१२ 
( नवीन २३२) व खाते नं . ३०६ जुना गट नंबर ४१३ ( नवीन २३३) यामध्ये दुरुस्ती योजना व त्याप्रमाणे नकाशा यामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या 
मसुद्यास उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, 
भूमि अभिलेख, रायगड यांचेकडेदिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गांवी तलाठी व तहसील 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक १४ मार्च २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही . 
सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९ ४७ च्या कलम ३२ पोट 
कलम ( ३) मधील तरतुदीनुसार उप संचालक , भूमि अभिलेख, कोकण प्रदेश , मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते नंबर १०८ येथील जुना गट नंबर ४१२ 
( नवीन २३२ ) व खाते नं . ३०६ जुना गट नंबर ४१३ ( नवीन २३३) मध्ये फेरफार करून योजना व गट बुक दुरुस्तीचा मसुदा कायम करीत आहे. 


. 


शाम खामकर , 


. 


मुंबई , 

उप संचालक, भूमि अभिलेख, 
दिनांक ८ मे २०१ ९ . 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ. / २५२९ / २०१ ९.- श्री. एस . व्ही . स्वामी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल यांची 
दिनांक २३ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील चौथा शनिवार , दिनांक २७ एप्रिल २०१९, रविवार 
दिनांक २८ एप्रिल २०१९ . तसेच दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या मतदानाच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या का . वे . नंतर 
पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
पनवेल, येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . व्ही . स्वामी , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते . 
श्री . 

एस . व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . सी . पी . काशिद , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ . 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९ , २०१९ / ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ २५२८ / २०१९.- श्री. जे . जे . मोहिते, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजीच्या पुढील शनिवार , दिनांक २७ एप्रिल २०१ ९, 
रविवार दिनांक २८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या का . वे. नंतर पासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या 
का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे. जे. मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. जे. जे. मोहिते, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . जे. जे . मोहिते, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन . पी . लवटे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


~ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ . 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २५२७ / २०१ ९.- श्रीमती एस . ए. आर . सैयद , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक २४ एप्रिल २०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का . वे. पूर्वीपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . ए. आर. सैयद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल, येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. ए . आर . सैयद, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस . ए. आर. सैयद , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . पाठक , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ . 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २५२६ / २०१९.- श्रीमती. एस . व्ही . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते दिनांक 
२६ एप्रिल २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक २७ एप्रिल २०१९ व दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक २३ 
एप्रिल २०१९ रोजीच्या का . वे. नंतर पासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबत 
मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस. व्ही. घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. व्ही . घारगे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्रीमती एस. व्ही. घारगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे.नं. पर्यंत या कालावधीतील त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती व्ही . के . पाटील , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अलिबाग यांजकडे राहील . 

दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे.पूर्वीपर्यंत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . आर. बी . पोळ , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग अलिबाग , यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ . 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २५११/ २०१ ९.- श्री. एल . जी . पाच्छे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते दिनांक 
२६ एप्रिल २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या मतदानाच्या पुढील चौथा शनिवार, दिनांक २७ एप्रिल 
२०१ ९, रविवार दिनांक २८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या का . वे. नंतर पासून ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०१ ९ 
रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एल . जी. पाच्छे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची मुख्य न्यायदंडाधिकारी, रायगड - अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एल . जी . पाच्छे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . एल . जी . पाच्छे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एन. बी . लवटे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


रा . गो . अस्मर , 
प्रभारी 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ २५७८ / २०१९.- श्री. एस . बी . पाटील, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक २७ एप्रिल २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजीच्या 
का.वे.नं. पासून ते २८ एप्रिल २०१९ रोजीच्या का.वे. पूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

एस . बी . पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. बी . पाटील, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 
श्री . 

एस . बी . पाटील, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २३ एप्रिल २०१९ च्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ का.वे.नं. पर्यंत या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . 
के . घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 

दिनांक २६ एप्रिल २०१९ च्या का.वे.नं. पासून ते दिनांक २८ एप्रिल २०१९ च्या का.वे.पूर्वीपर्यंत या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . सी . पी . काशिद सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९. 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २८४३ / २०१ ९.- श्री. पी . एस. शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक ७ मे २०१ ९ ते 
दिनांक ९ मे २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ६ मे २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० मे २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. पी. एस. शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. पी. एस. शिंदे, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री. पी . एस. शिंदे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पिंगळे , सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ७ मे २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २७८० / २०१ ९.- श्री . के . के . घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, पनवेल यांची दिनांक २ मे २०१९ ते 
दिनांक ४ मे २०१ ९ रोजीची तीन दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . के. के. घुले , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते, तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . के . के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , पनवेल, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ४ मे २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ २७८१/ २०१ ९.- श्रीमती एस . एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर यांची दिनांक ६ मे २०१९ ते 
दिनांक ८ मे २०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ५ मे २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ४ मे २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ९ मे २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस . एम . गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एम. गाडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्रीमती एस. एम . गाडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील. 


. 


~ 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ मे २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९ , २०१९ / ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ ./ २६६९ / २०१९.- श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक ३० एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक ४ मे २०१९ अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक २७ एप्रिल २०१९, दिनांक २८ एप्रिल २०१९, दिनांक २९ एप्रिल २०१९ 
रोजीच्या सुट्टीस व पुढील दिनांक ५ मे २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ मे 
२०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री. एम . व्ही. तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एम. व्ही . तोकले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एम . व्ही . तोकले , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ च्या कार्यालयीनवेळे पूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस. एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर यांजकडे राहील. 

दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळे पासून ते दिनांक ६ मे २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . 


अ . सो . वाघवसे , 


, 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ २६ ९० / २०१९.- श्रीमती व्ही . एम . मोहिते , जिल्हा न्यायाधीश -२ रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १६ मे २०१९ ते 
दिनांक ३० मे २०१ ९ अशी १५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १५ मे २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती व्ही . एम . मोहिते, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश -२, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती व्ही . एम . मोहिते, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश-२ , रायगड - अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . 

श्रीमती व्ही. एम . मोहिते, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
दिनांक १५ मे २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक २० मे २०१९ रोजीच्या कार्यालयीनवेळे पूर्वीपर्यंत या कालावधीत त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 

दिनांक २० मे २०१ ९ कार्यालयीनवेळे पासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ . 


रा . गो . अस्मर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 

जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / २४३५ / २०१९.- श्रीमती ज्यो . ना . यादव, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , खेड यांना दिनांक २२ एप्रिल 
२०१९ ते २६ एप्रिल २०१९ पर्यंतची ५ दिवसांची अर्जित रजा सुट्टी भोगणेच्या परवानगीसह मंजूर करणेत आली होती . 

परंतु श्रीमती ज्यो . ना . यादव, यांनी पाठविलेल्या अर्जानुसार त्यांच्या मंजूर झालेल्या रजेपैकी दिनांक २२ एप्रिल २०१९ व २३ एप्रिल २०१९ 
रोजीची २ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २१ एप्रिल २०१९ ची सुट्टी या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे व दिनांक २३ मार्च २०१९ रोजीची सुट्टी 
भोगणेची परवानगी देणेत येत आहे . 


रत्नागिरी, 
दिनांक २० एप्रिल २०१९ . 


सु . शं . गायकवाड, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र 

न्यायाधीश , रत्नागिरी. 


, 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./1011/2019.- Granted earned leave Ex-post facto for 2 days from 4th April 2019 to 
5th April 2019 to Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate 
First Class , Sawantwadi with permission to prefix earned leave from 1st April 2019 to 3rd April 
2019 and suffix holiday on 6th April 2019 (Gudhipadwa ) and to leave headquarter from 4th April 
2019 O.H. to 7th April 2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. S. H. Panhale , is re - posted as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi. 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rule , 1981, 
Smt. S. H. Panhale , would have been continued to an officiate as Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi had she not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid leave period of Smt. S. H. Panhale, Joint Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class , Sawantwadi, the charge of the court of the Joint Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi alongwith the charge of the 
Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Dodamarg from 
4th April 2019 O.H. to 7th April 2019 B.O.H.was already kept with Shri. M. S. Budhwant , Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Sawantwadi. 

The Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi is 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 10th April 2019 . 


S. D. JAGMALANI , 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९, २०१ ९/ ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./1012/2019.— Shri K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate 
First Class, Kudal is granted earned leave for 8 days from 15th April 2019 to 22nd April 2019 with 
permission to prefix holiday on 13th April 2019 (Second Saturday ), 14th April 2019 (Sunday) and 
suffix holiday on 23rd April 2019 (declared holiday on account of election ) and to leave headquarter 
from 12th April 2019 A.O.H. to 24th April 2019 B.O.H. on condition that he will remain present 
the workshop , if the date of workshop is fixed during his leave period . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri K. C. Rajput, is re -posted as Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Kudal. 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri K. C. Rajput , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate, First Class, Kudal, had he not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Shri K. C. Rajput, Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate , First Class, Kudal the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class, Kudal from 12th April 2019 A.O.H. to 20th April 2019 O.H. 
shall remain with Shri V. D. Patil, Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate, First 
Class , Vengurla and from 20th April 2019 A.O.H. to 24th April 2019 B.O.H. shall remain with 
Smt. R. R. Kale , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Kudal is directed to 
hand over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Vengurla . The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Kudal, is also 
directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI, 


Sindhudurg , 
dated the 8th April 2019 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ATT TC ( fa.g.) - 2 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९/ ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP /RLY /MUMBAI/PROHIBIT ACTS /2019-10 . — Whereas , I, consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. 
I, Niket Kaushik , Commissioner of Police , Railways, Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub - sections ( 1), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 
(Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 24th May 2019 to 24-00 hours of 7th June 2019. 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons, unlicensed gun , knives , sticks 

or lathis or any other articles which is capable ofbeing used for causing physical harms 
(violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent 

authority . 
(b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing of music. 
(f) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic, representations and the 

preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, play cards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend 

to over- throw the state . 
2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3 . Any assembly , program , public meeting or procession of five or more than five persons in a public 
place, without due permissions is prohibited . 

4 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3/2 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 

may be imposed , as if this order had not expired . 
6 . I, further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphones, as well as publishing through 
media . 


Given under my hand and seal this 16th May 2019 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai. 


Mumbai, 
dated 16th May 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९ , २०१९ / ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 


११ 


BY THE DEPUTY COLLECTOR ( ENC./REM .) AND 

COMPETENT AUTHORITY , BHANDUP 


No. Dy. Coll./Enc./Rem./Bhandup/Omkar/2019. Whereas the Deputy Collector (Enc./Rem .) of 
Bhandup, has been appointed as Competent Authority, under section 3 of the Maharashtra Slum 
Areas ( Improvement, Clearance, Redevelopment ) Act, 1971, in respect of all lands having any 
type of tenure and ownership ( except Central Government lands) in Bhandup , Kanjur , Hariyali 
and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka. 


And Whereas , on the basis of the information about the slum areas available , the Competent 
Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as 
the ‘said areas ) are source of danger , to the health , safety or convenience of the public of that 
area and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities , 
has been rendered insanitary , squalid , and/or otherwise . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the Maharashtra 
Slum Areas (Improvement , Clearance , Redevelopment) Act, 1971, I, Deputy Collector (Enc./Rem .) 
and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the Slum Areas. 


Schedule of Areas 
Local name of the area and village . - Kalpana Nivas, Patkar Chawl, Village Kanjur , Taluka 
Kurla . 


C.T.S. No. 


Area (Sq. Mt.) 


( 1 ) 


( 2 ) 


346 


1588.6 


Total 


1588.6 


Description of Boundaries : 


East.-C.T.S. No. 343 


West.C.T.S. No. 338 


South . - C.T.S . No. 345 , 347 


North . – C.T.S . No. 340 , 341. 


AJIT NAIRALE , 
Deputy Collector (Enc./Rem .) 
And Competent Authority , Bhandup. 


Office of the 
Deputy Collector (Enc./Rem .) 
and Competent Authority , Bhandup, 
Topiwala College Building , Mulund (West ), 
Mumbai 400 080 . 
Dated 14th May 2019 . 


ATT VC ( fa.g.) - R37 


१२ 


मतदार संघ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९, २०१९/ ज्येष्ठ २-८ , शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक डी विभाग /मुंबई/ ड- वर्ग निवडणूक / ००८८ / २०१९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ७३ अअअ ( ५ अ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( समिती निवडणूक ) नियम २०१४ चे नियम ६४ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , एस . 

टी . 
कोठावळे , उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई पारेख सदन को - ऑप. हौसिंग सो . लि ., ५१२, पारेख मॅन्शन, सर वल्लभभाई 
पटेल रोड , गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ , या संस्थेचे खालील नमूद केलेले संचालक त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या मतदार संघातुन सन 
२०१८-२०१९ ते सन २०२३-२४ या पाच वर्षाच्या (दिनांक ७ एप्रिल २०१ ९ ते ६ एप्रिल २०२४ ) या कालावधीसाठी यथोचितरित्या गठीत 
झाल्याचे जाहिर करीत आहे. 
अनुक्रमांक उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . गोयंका नंदलाल शुभकरन सदनिका क्र . एफ / ०३ , पारेख सदन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण मतदार 
५१२, पारेख मॅन्शन, सर व्ही . पी . रोड , गिरगाव, 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
२ श्री . गोयंका नवनीत नंदलाल सदनिका क्र . एफ / ०८ , पारेख सदन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण मतदार 
५१२, पारेख मॅन्शन , सर . व्ही . पी . रोड, गिरगांव , 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
श्री . शाह नितीन नरोत्तमदास सदनिका क्र . एफ / ०६ , पारेख सदन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण मतदार 
५१२ , पारेख मॅन्शन , सर. व्ही . पी . रोड, गिरगांव, 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
श्री . शाह प्रबोध नरोत्तमदास सदनिका क्र . एफ / ० ९, पारेख सदन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण मतदार 
५१२, पारेख मॅन्शन, सर . व्ही . पी . रोड , गिरगांव , 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
श्री . वोरा श्रेनिक सुधीर सदनिका क्र . जी / १, पारेख सदन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., 

सर्वसाधारण मतदार 
५१२ , पारेख मॅन्शन , सर . व्ही . पी . रोड , गिरगांव , 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
श्री . चोकसी बंकीम जयंतीलाल सदनिका क्र . जी / २ , पारेख सदन को - ऑप. हौसिंग सोसा. लि ., सर्वसाधारण मतदार 
५१२ , पारेख मॅन्शन, सर . व्ही . पी . रोड , गिरगांव , 

संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
१ श्रीम . कानुंगो निता यशवंत सदनिका क्र . एफ / ०७, पारेख सदन को - ऑप. हौसिंग सोसा . लि ., महिला राखीव 
५१२, पारेख मॅन्शन , सर . व्ही . पी . रोड, गिरगांव , 

मतदार संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 
श्रीम . गोयंका निर्मला नंदलाल सदनिका क्र . एस / १, पारेख सदन को - ऑप . हौसिंग सोसा. लि ., महिला राखीव 
५१२ , पारेख मॅन्शन, सर. व्ही . पी . रोड, गिरगांव, 

मतदार संघ 
मुंबई ४०० ००४ . 


३ 


४ 


६ 


२ 


मुंबई , 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ . 


एस . टी . कोठावळे , 
प्रभाग सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग, मुंबई यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक मुंबई / उपनि / टी- वि /१०४१२ / २५६२/ २०११. याद्वारे क्रमांक एसडीजी / व्हीडब्ल्यूडी /पीआरडी / एल / १२२० / २०११-१२ / 
प्रमाणित करतात की , सेलिब्रेशन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 

सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली , 
लिमिटेड , बिल्डिंग क्र . ३, सी.टी.एस. नं . ६६१/१/७, जटा शंकर ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , कष्टकरी मजूर 
डोसा रोड , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८० , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था मर्या., नावळे, ता . वैभववाडी , जिल्हा सिंधुदुर्ग ही 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४) कलम संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा 
९(१) अन्वये नोंदणी क्र . एमयुएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी/टीसी/ १०४१२ / 

महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 
२०११-२०१२ / २०११, दिनांक ३ सप्टेंबर २०११ रोजी नोंदविण्यात 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
आलेली आहे. 

सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी 

संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे औद्योगिक संस्था " असे आहे . 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे आहे . 

रोहिदास का . बांगर , 
कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राजकुमार पाटील , 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०११ . 

कणकवली. 
मुलुंड , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०११. 

टी -विभाग, मुंबई . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी / केकेआय /पीआरडी / एल / १०८३/ सन २०११ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्ल्यूडी /पीआरडी / एल / १२१ ९ / २०११-१२ / 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , श्री कालिकादेवी 
सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 

मजूर सहकारी संस्था मर्या., फोंडाघाट , मु . पो . फोंडाघाट , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , आई मजूर 

ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था मर्या., कुसूर, ता . वैभववाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही 

अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा 

नोंदण्यात आली आहे . 
महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 

सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 

संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 

औद्योगिक संस्था " असे आहे . 
औद्योगिक संस्था " असे आहे . 


रोहिदास का . बांगर , 
कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २९ जुलै २०११ . 

कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी/ व्हीडब्ल्यूडी/पीआरडी/( एल )/ १२१८ / २०११ 
१२ / सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , श्री शिरकाई 
मजूर सहकारी संस्था मर्या., सांगुळवाडी, ता . वैभववाडी, जिल्हा 
सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 
औद्योगिक संस्था " असे आहे . 


रोहिदास का . बांगर , 
कणकवली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २० जुलै २०११. 

कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी / के के आय /पीआरडी / एल / १०८२/ 
२०११-१२ / सन २०११. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , कोहीनूर मजूर 
सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था " असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 
औद्योगिक संस्था ” असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २८ जुलै २०११. 


रोहिदास का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली. 


कणकवली, 
दिनांक २० जुलै २०११ . 


रोहिदास का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

कणकवली . 


१४ 


. 


. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३-२९, २०१९ /ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून ( २ ) विभाजित होणाऱ्या विभाजित होणाऱ्या संस्थांचे 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय/ पीआरडी / एल / १०८४/ सन 

संस्थांचे उपविधी उपविधी हे आदर्श उप विधी 
२०११-१२/ सन २०११. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 

राहतील . 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , सिद्धी विनायक ( ३ ) संचालक मंडळ व विभाजित होणाऱ्या संस्थांच्या 
मजूर सहकारी संस्था मर्या., फोंडाघाट , मु . पो . फोंडाघाट , त्याच्या सभेचा कोरम संचालक मंडळाची संख्या 
ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उपविधी क्र . ११५ नूसार 
अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १) अन्वये 

राहील. 
नोंदण्यात आली आहे . 

( ४ ) सभासद 

विभाजित होणाऱ्या 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र 

संस्थांमधील सभासद संख्या 
सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 

सद्यःस्थितीत असणाऱ्या 
संस्थेचे वर्गीकरण “उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 

संख्येइतकीच राहिल. 
औद्योगिक संस्था " असे आहे . 

( ५ ) जिंदगी व मालमत्ता विभाजित होणाऱ्या दोनही 

संस्थांचे हिशेब स्वतंत्र 
रोहिदास का . बांगर , 

असल्याने त्यांची जिंदगी व 
कणकवली, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मालमत्ता आहे व तशीच 
दिनांक २० जुलै २०११ . कणकवली . 

राहिल . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के/ पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

विभाजनामुळे निर्माण होणाऱ्या वादाकरिता हे कार्यालय सक्षम 

कार्यालय राहिल . वरीलप्रमाणे विभाजनाचा आदेश मी आज रोजी 
आदेश 

माझे सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 
क्रमांक मुंबई / उनि / के-पूर्व/ प्रशा -१ / क . १७/विभाजन / १९० / 
मधुसूदन हौ ./ सन २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील कलम १७ व नियम १९ ६१ मधील नियम १६ मधील 

महेंद्र म्हस्के , 
तरतुदीनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकार परत्वे, मी, महेंद्र म्हस्के , उप वडाळा (मुंबई) , 

उप निबंधक , 
निबंधक , सहकारी संस्था के - पूर्व विभाग , मुंबई मधुसूदन को 

दिनांक ५ मे २०११ . सहकारी संस्था , के / पूर्व विभाग, मुंबई. 
ऑप.हौ.सो.लि., मैदान रोड, साठे कॉलेज समोर , विलेपार्ले ( पूर्व) , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
मुंबई ४०० ०५७, या संस्थेच्या विभाजनाचा आदेश देत असून या 

क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 
आदेशाची तारखेपासून मूळ संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. विभाजनाची 

आदेश 
योजना खालीलप्रमाणे राहिल. 
( १) विभाजनातून निर्माण ( अ ) मधुसूदन प्रार्थना समाज 

क्रमांक उपनि / ससं / मुंमं / ४६०९ / २०११. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
होणाऱ्या संस्था त्यांचे रोड को - ऑप. हौ.सो.लि., 

अधिनियम , १९ ६० चे कलम १७ व खालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
सभासद व नोंदणी क्रमांक प्रार्थना समाज रोड , 

१६( ६ ) अन्वये मला प्राप्त झाले अधिकारा अन्वये मी , दिलीप ब . 
विलेपार्ले ( पूर्व), 

उढाण , उप निबंधकक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
मुंबई ४०० ०५७. सभासद 

मंडळ, याद्वारे वर्तक नगर श्री धवलगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
संख्या- सहा नोंदणी क्र . मर्यादित या गृहनिर्माण संस्थेचे वर्तकनगर हिमालय सहकारी गृहनिर्माण 
एमयुएम / डब्ल्यूकेई / 

संस्था (मर्यादित ) मध्ये विलिनीकरन करून नोंदणी कायम राहणाऱ्या 
एचएसजी/ (टीसी) / १५०१३ / संस्थेचे नाव वर्तक नगर धवलगिरी हिमालय सहकारी गृहनिर्माण 
२०११-१२ / सन २०११, दिनांक संस्था मर्यादित , वर्तक नगर , ठाणे ४०० ६०६, असे करून नोंदणी 
५ मे २०११ . 

क्रमांक एम.यु.एम./ टी.एन.ए./ एम.एच.ए.डी.बी. / एच.एस.जी./टी.सी./ 
मधुसुदन को ऑप.हौ.सो.लि., २८ ९ ३ / सन १९९८-१९९९ या नावाने नोंदणी कायम करत आहे . 
मैदान रोड, साठे कॉलेज 

सदरचा आदेश मी , मला प्राप्त अधिकारान्वये आज दिनांक 
समोर , विलेपार्ले ( पूर्व), 

२४ ऑगस्ट २०११ रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे . 
मुंबई ४०० ०५७. सभासद 
संख्या -दहा, नोंदणी क्र . 

दिलीप ब. उढाण, 
एमयुएम / डब्ल्यूकेई / एचएसजी / 
( टीसी )/ १५०१४ / २०११-१२ / 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई 

गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , मुबंई. 
सन २०११ , दिनांक ५ मे २०११ . 


( ब ) श्री 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९, २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई गृहनिर्माण व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ चे नियम ५ अन्वये 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १ ) 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ टीसी/ ४१०१/ २०११ / आणि नियम १ ९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
१३०७० / सन २०११-२०१२. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण "इतर संस्था " असे 
टागोरनगर उत्कर्ष सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . 

करण्यात आले आहे. 
१२७, चाळ क्रमांक ३९ ०, ३ ९१, ३९ ७ व ३९ ८ , विक्रोळी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०८३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

राजेंद्र विर , 
१ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये 

मुंबई, 

उप निबंधक , 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि 

दिनांक १० जून २०११ . सहकारी संस्था, के / प विभाग, मुंबई . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
दिलीप ब. उढाण, 
मुंबई, उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई 

क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १२९ ७७ / सन २०१९ / 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०११. गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुबंई. 

SRA/ CO/OW/ १८ ९९६.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (पूर्व व 

पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पश्चिम विभाग, मुंबई 

मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , हबटाऊन व्हिवा 
यांजकडून 

प्रिमायसेस सहकारी संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ३३० ( पार्ट ), 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ (टीसी) / १५०३६ / व्हिलेज मोगरा, शंकरवाडी, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६०, ही 
२०११-१२ / सन २०११ / ७८५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
पश्चिम विभाग , मुंबई विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
की , रिजेन्सी टेरेस को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९ ७७ / सन २०१९ , २२ 
नं . ई/ ५१, प्लॉट नं . ५०४ , जक्शन ऑफ १ ला व १७ वा रोड , 

एप्रिल २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
खार ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०५२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 

१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) 
संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) यांच्या कलम 

अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 

स्मिता गायकवाड , 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले 

मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक २२ एप्रिल २०१९ . ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
आहे . 

झो.पु.प्रा. मुंबई. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई शहर झो.पु.प्रा., 
मुंबई , उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुंबई यांजकडून 
दिनांक २५ ऑगस्ट २०११ . एच - पश्चिम विभाग , मुंबई. 

अधिसूचना 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , के / प विभाग , मुंबई यांजकडून 

क्रमांक SRA/CO/OW/ २०१ ९ / १५३७४.- सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ), मुंबई, यांचेकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूकेडब्ल्यू / आरएसआर /सीआर /१२४३/ 

मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, भव्य सुप्रिम 
११-१२ / सन २०११. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के-पश्चिम विभाग, 

कमर्शियल प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड , सी.एस. नं . 
मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 

२०२ ( पार्ट ), २४०, ४१६, ४१७ ( पार्ट ), परेल शिवडी डिव्हीजन, 
नियो . द्वारकादास जे . संघवी अभियांत्रिक महाविद्यालय , कर्मचारी 

जी . डी. आंबेकर मार्ग, परेल , मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी पतसंस्था मर्या, प्लॉट नं . १५ , जे.व्ही.पी.डी. स्किम, भक्ती 

सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र नियम 
वेदांत स्वामी मार्ग, विलेपार्ले (प.), मुंबई ४०० ०५६, ही संस्था , 

क्रमांक २४) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व 


“ 


एस . एम . पाटील, 


१६ 


रविंद्र इटकर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३-२९ , २०१९ / ज्येष्ठ २-८, शके १९ ४१ 
एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३१७४ / सन २०१ ९, २८ मार्च २०१९ नोटीसीचे तारखेपासून दोन महिन्याचे आत आपला हिशोब पुराव्यानिशी 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 

आमचेकडे दाखल करावा व येणे असलेल्या रक्कमेची आमचेकडे 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे 

मागणी करावी. तसेच देणे असलेल्या रक्कमेच्या व्याजासह आमचेकडे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 

भरणा करावा. वरील मुदतीत आमचेकडे घेणे रकमेबाबत योग्य ती 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

कागदपत्रे दाखल न केल्यास संस्थेस कोणाचे देणे नाही. असे 
समजण्यात येईल . व सदर मुदतीनंतर आपल्या कोणत्याही मागणीचा 
विचार करण्याचे बंधनकारक राहणार नाही. या प्रमाणे सोसायटीस 

येणे असलेल्या रकमा अदा न झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सोसायटीचे 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दप्तरामध्ये नमुद केलेल्या रकमा वसुल करण्यासाठी कायद्यातील 
दिनांक २८ मार्च २०१९ . मुंबई शहर, झो.पु.प्रा. मुंबई. तरतुदीप्रमाणे आम्हास जरूर ती उपाययोजना करावी लागेल. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मुरूड, 

जि . रायगड 
यांजकडून 

डी . एस . बांगर, 
मुरूड, 

सहायक सहकारी अधिकारी , 
अधिसूचना 

दिनांक २१ जुलै २०११. विक्रम इस्पात कर्मचारी को - ऑप . कन्झुमर्स . 
क्रमांक आरजीडी/ एमआरडी / एचएसजी / (टीसी) / २३२६/ सन 
२०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
जाहीर करतात की , नॅशनल पार्क को - ऑप . हौ . सोसायटी मर्यादित , 

क्रमांक एसडीजी / के के आय /पीआर डी / एल / १०८७/ 
मुरूड, जंजिरा , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक / आर.जी.डी. / एम.आर.डी. / 

२०११-१२ / सन २०११. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, 
.जी./( टी.सी.) / २३२६ / सन २०१ ९, दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ 
एच.एस. 

ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , महालिंगेश्वर 

मजूर सहकारी संस्था मर्या., मु.पो. कुंभवडे, ता . कणकवली, जिल्हा 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन 

सिंधुदुर्ग ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

( १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली 
आहे . 

आहे . 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सहकारी संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 

" कामगारांच्या औद्योगिक संस्था " असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २० ऑगस्ट २०११ . 


रोहिदास का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 


श्रीकांत पाटील, 
मुरूड , 

सहायक निबंधक, 
दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ . 

सहकारी संस्था, मुरूड , जि . रायगड. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

मुरूड , 

जि . रायगड 
यांजकडून 

जाहीर नोटीस 
क्रमांक सनिमु / वि.१ / जाहीर नोटीस / सन २०११. सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, मुरुड , जि . रायगड यांनी जावक क्रमांक 
सनिमु / वि . १/ अवसायन अंतिम आदेश / कलम १०२/ सन २०११, 
दिनांक २० जुलै २०११ ने महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचा कायदा कलम 
१०२ अन्वये विक्रम झाल्यास कर्मचारी को - ऑप. कन्झ्युमर्स सहकारी 
संस्था मर्या साळाव, ता . मुरूड, जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार 
गुंडाळण्यासाठी हुकूम काढला असुन सहायक सहकारी अधिकारी 
उरण सेवा वर्ग 

मुरूड, 

श्री . डी . एस . बांगर , यांची त्याच कायद्याखाली 
अवसायक म्हणुन नेमणुक केली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम क्रमांक ८ ९ ( ४ ) अन्वये अशी जाहीर नोटीस देणेत येते की , 
ज्या कोणाचे सदरहू संस्थेकडे येणे अगर देणे असेल त्यांनी या 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

क्रमांक एसडीजी / के के आय /पीआरडी / एल / १०८६ / 
२०११-१२ / सन २०११. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , वाकडेहरी मजूर 
सहकारी संस्था मर्या., कळसुली, ता . कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचेनियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" कामगारांच्या औद्योगिक संस्था ” असे आहे . 


कणकवली, 
दिनांक २१ जुलै २०११. 


रोहिदास का . बांगर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


